केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ 
निवृत्तीवीतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 
निर्माण करण्यात आलेल्या अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः इंगायो २०१२/प्र.क्र.५२/विसयो 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय मुंबई -४०००३२. 
दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग, पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१/०८/२०२०. 

२. शासन निर्णय क्रमांकः सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.संगायो २०१२/ 
प्र.क्र.५२/विसयो, दि.३०/०३/२०२०. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी खाली नमूद केलेल्या अस्थायी पदांपैकी एकही पद सहा महिन्यांपेक्षा 
अधिक काळ रिक्त राहून व्यपगत झालेले नाही या अटीच्या अधिन राहून एकूण ५८४ अस्थायी 
पदे दिनांक ०१/०९/२०२० ते दिनांक २८/०२/२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन या 
आदेशाद्वारे मंजूरी देत आहे. जिल्हानिहाय विवरणपत्र सोबत जोडले आहे. 


WIM. पदनाम पदसंख्या 
१ अव्वल कारकून २९४ 
२ लिपीक-टंकलेखक २९० 
2. या बाबीसाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक एन-२,मुख्यळेखाशिर्ष-२०५३, जिल्हा 
प्रशासन (०९४) जिल्हा आस्थापना (09) (०१) भूमिहीन वृध्द शहोतमजूर अर्थसहाय्य योजनेवरील 


आस्थापना खर्च (२०५३ ११७८), या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर केलेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या प्राधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इंगायो २०१२/प्र.क्र.५२/विसयो 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२११६४९५१९२२२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sunil Vitthal Ukirade 
1 | V tth | DN: CN = Sunil Vitthal Ukirade, C = IN, 
S U a | | 7 a S = Maharashtra, O = Government of 
Maharashtra, OU = Social Welfare 


: Department 
| fa e Date: 2020.09.21 16:50:44 +05'30' 


(सु. fa. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त (स्वी 
२. जिल्हाधिकारी, (सवी 
३. वित्त विभाग, व्यय -१४/अर्थसंकल्प -७,मंत्रालय, मुंबई. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी,(सवी 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
६. महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः SATA २०१२/प्र.क्र.५२/विसयो 


शासन निर्णय क्र. इंगायो २०१२/प्र.क्र.५२/विसयो, दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२० सोबतचे 


विवरणपत्र 
अ.क्र जिल्हा अव्वल कारकून । लिपीक-टंकलेखक एकूण 
ca ठाणे शिक वका शि. आग २२ 
२ रायगड a ie २२ 
३ रत्नागिरी ७ १६ 
४ सिधुदूर्ग 9 4 १२ 
षु नाशिक १३ १३ २६ 
६ धुळे ४ ४ ह 
७ जळगाव १३ १३ २६ 
é अहमदनगर १३ १३ २६ 
९ नंदुरबार नि नि १२ 
aed पुणे १४ १४ २८ 
हिं शि सोलापूर aa — २२ 
१२ सातारा a ae a aa २१ 
१३ सांगली ८ ८ १६ 
१४ कोल्हापूर १२ १२ २४ 
१५ नागपूर १३ १३ २६ 
१६ वर्धा र é १६ 
१७ चंद्रपूर i sec | 1१ | २० 
१८ भंडारा नि नि १२ 
१९ गडचिरोली १८ 
२० गोंदिया ७ ७ १४ 
२१ अमरावती १३ १३ २६ 
२२ अकोला ७ ७ १४ 
२३ यवतमाळ १४ १४ ऱ्ह 
२४ बुलढाणा १३ १३ २६ 
२५ वाशिम न ६ १२ 
२६ औरंगाबाद ८ ८ १६ 
२७ बीड ७ ७ १४ 
Q¢ नांदेड र é १६ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः STA २०१२/प्र.क्र.५२/विसयो 


२९ परभणी ४ ४ ८ 
३० उस्मानाबाद & द १२ 
३१ जालना ५ षु शिका 
३२ लातूर ५ ५ 1१0 
33 हिंगोली २ 3 4 
एकूण २९४ २९० ५८४ 


Digitally signed by Sunil Vitthal 


S U Nn | | V itt h a DN: ON Sunil Vitthal Ukirade, C = 


= Maharashtra 
Government of Maharashtra, OU = 
U k} rad e Social Welfare Department 
Date: 2020.09.21 16:51:06 --05'30' 


(सु. fa. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


